Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


MAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८/ श्रावण २५-३१ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 


विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-२ 


१-३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., 

केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२-३ 


शासकीय अधिसूचना : 

: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ, क्र . ९ ६३ . 

विधि व न्याय विभाग 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२, दिनांक २२ जून , २०१८ . 
क्रमांक डिजीपी - १२१५- प्र.क्र . २८७- का.१४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर खालील अनुसूचित नमूद विधि अधिका -यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २३-०६-२०१६ अन्वये , 
दिनांक २४-०६-२०१६ पासून पुढील २ वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस दिनांक २४-०६-२०१८ पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


( १ ) 


१ 


( २ ) 
अॅड . आशिष रामेश्वर फुडकर 
अॅड . मंगला अरविंद पांडे 
अॅड . श्याम मुरलीधर खोटरे 


२ 


३ 


अ - एक -१ ( १६३७) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८/ श्रावण २५-३१ , शके १९ ४० 


२ . 


सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


वाचा : 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ९ ६४ . 

समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६. 
( २) नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ चे कलम २५ चे परंतुक . 

( ३) उ.वि.अ., अचलपूर यांचे पत्र क्र . अका - भूसं - कावि-३६९ -२०१८ , दिनांक ०५-०३-२०१८ . 
भू.सं.प्र.क्र . २०-४७-२०१४-१५ मौजा असदपूर, ता . अचलपूर , जि . अमरावती प्रकरणामध्ये भूसंपादन कार्यवाही करीता मुदतवाढमिळणेबाबात . 


आदेश 


कलम २१ 


क्रमांकअ.का.-प्र.अ.- भूसंपादन- कावि -३३३-( अ)-२०१८. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्राचे अनुषंगाने , चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता खाजगी जमीन संपादित करणेकरीता 
मौजा असदपूर या भूसंपादन प्रकरणाअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकडील भू.सं.प्र.क्र . २०-४७-२०१४-१५ 
मौजा 

असदपूर , ता . अचलपूर , जि . अमरावती या प्रकरणामध्ये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येऊन तद्नंतर कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 
अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक एप्रिल २७-मे ३, २०१७ ला पृष्ठ १९ ते २६ , अनुक्रमांक ५५२ वर अंतिम प्रसिध्दी करण्यात आली. 
( १) ( २) च्या नोटीस काढून संबंधित सर्व भूधारकांना बजावण्यात आल्या. भूधारकाकडून प्राप्त आक्षेपाप्रमाणे सुनावणी घेण्यात आल्या . तद्नंतर 
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे सदर्ह प्रकरणामध्ये नमुना ८- अ प्रमाणे सुधारीत मोजणी करण्यात येवून त्याप्रमाणे अंतिम निवाडा कार्यवाही करावयाची 
असल्याने ती विहित मुदतीत पार पाडणे शक्य नसल्याने व सदर्ह प्रकरणामध्ये संबंधित यंत्रणेकडेनिधीची मागणी करण्यात आली. 

तसेच दिनांक ०३-०५-२०१८ ला प्रकरण प्रारूप निवाडा स्तरावर व्यपगत होत असल्याने भूसंपादन कायदा, २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग -४ ब, दिनांक ०१-०८-२०१६ प्रमाणे नियम १४( १) मधील परंतुकानुसार भूमी संपादनाच्या खर्चासंबंधिची रक्कम ही अंतिम 
निवाडा कार्यवाहीपूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे , त्याशिवाय अंतिम निवाडा कार्यवाही करता येत नाही , अशी तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नवीन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार समुचित शासन कलम १९ चे प्रसिध्दी नंतर 
निवाडा जाहीर करण्याबाबतचा १२ महिन्यांचा कालावधी योग्य कारणांसह पुढे वाढवू शकते , अशी तरतूद आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची दिनांक ११-०९-२०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द अधिसूचना क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७ ( भाग२ )-अ-२, 
दिनांक ११-०९ -२०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १०००० हे. आर क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेल्या भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित केलेले 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, अचलपूर यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणामध्ये वरीलप्रमाणे, विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम २५ 
अंतर्गत तरतुदीनुसार भूसंपादन कार्यवाहीकरीता समुचित शासन म्हणून कलम १९ चे प्रसिध्दीनंतर निवाडा जाहीर करण्याची मुदत ( १२ महिने ) 
संपल्यानंतर निवाडा जाहीर करण्यास्तव दिनांक ०३-०५-२०१८ नंतर पुढील १२ महिनेपर्यंत मुदतवाढ प्रदान करीत आहे. याबाबत सर्व संबंधीतांनी योग्य 
कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६-२२ , २०१८/ श्रावण २५-३१ , शके १९ ४० 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . ९ ६५ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब , दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ . 


( २) नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम २५ चे परंतुक . 

( ३) उ.वि.अ. , अचलपूर यांचे पत्र क्र . अका - भूसं - कावि -३६ ९ -२०१८ , दिनांक ०५-०३-२०१८ . 
भू.सं.प्र.क्र . २२-४७-२०१४-१५ मौजा शहापूर , ता . अचलपूर , जि . अमरावती प्रकरणामध्ये भूसंपादन कार्यवाही करीता मुदतवाढ मिळणेबाबात. 


आदेश 


क्रमांक अ.का.-प्र.अ.- भूसंपादन -कावि-३३३-( अ)-२०१८. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्राचे अनुषंगाने, चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता खाजगी जमीन संपादित करणेकरीता 
मौजा असदपूर , व शहापूर या भूसंपादन प्रकरणाअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकडील भू.सं.प्र.क्र . २२-४७ 
२०१४-१५ मौजा शहापूर , ता . अचलपूर, जि . अमरावती एकूण क्षेत्र ८१५३.३८ चौ.मी. या प्रकरणामध्ये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम ११ अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येऊन तद्नंतर कलम १९ ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक एप्रिल २७-मे ३ , २०१७ ला पृष्ठ २७ ते ३०, अनुक्रमांक ५५३ वर अंतिम 
प्रसिध्दी करण्यात आली . कलम २१ ( १) ( २) च्या नोटीस काढून संबंधित सर्व भूधारकांना बजावण्यात आल्या . 

भूधारकाकडून प्राप्त आक्षेपाप्रमाणे 
सुनावणी घेण्यात आल्या . तद्नंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे सदर्ह प्रकरणामध्ये नमुना ८ - अ प्रमाणे सुधारीत मोजणी करण्यात येवून त्याप्रमाणे 
अंतिम निवाडा कार्यवाही करावयाची असल्याने ती विहित मुदतीत पार पाडणे शक्य नसल्याने व सदर्ह प्रकरणामध्ये संबंधित यंत्रणेकडेनिधीची मागणी 
करण्यात आली. 


तसेच दिनांक ०३-०५-२०१८ ला प्रकरण प्रारूप निवाडा स्तरावर व्यपगत होत असल्याने भूसंपादन कायदा , २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग -४ ब, दिनांक ०१-०८-२०१६ प्रमाणे नियम १४( १) मधील परंतुकानुसार भूमी संपादनाच्या खर्चासंबंधीची रक्कम ही अंतिम 
निवाडा कार्यवाही पूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे , त्याशिवाय अंतिम निवाडा कार्यवाही करता येत नाही, अशी तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नवीन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार समुचित शासन कलम १९ चे प्रसिध्दनंतर निवाडा 
जाहीर करण्याबाबतचा १२ महिन्यांचा कालावधी योग्य कारणांसह पुढे वाढवू शकते , अशी तरतूद आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची दिनांक ११-०९-२०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द अधिसूचना क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७ ( भाग २)-अ -२ , 
दिनांक ११-०९-२०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १०००० हे . आर क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेल्या भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित केलेले 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, अचलपूर यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणामध्ये वरीलप्रमाणे, विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम २५ 
अंतर्गत तरतुदीनूसार भूसंपादन कार्यवाहीकरीता समुचित शासन म्हणून कलम १९ चे प्रसिध्दीनंतर निवाडा जाहीर करण्याची मुदत ( १२ महिने) 
संपल्यानंतर निवाडा जाहीर करण्यास्तव दिनांक ०३-०५-२०१८ नंतर पुढील १२ महिनेपर्यंत मुदतवाढ प्रदान करीत आहे. याबाबत सर्व संबंधीतांनी योग्य 
कार्यवाही करावी . 


अमरावती : 
दिनांक ९ एप्रिल २०१८ . 


अभिजीत बांगर , 
समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी , 

अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


